राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमुहातील महिला 
व युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन 
देण्याकरीता कौशल्याचे प्रशिक्षण देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-अविवि-२०२१/प्र.क्र.१२/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 
(१) अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अविवि २०१९/प्र.क्र.१११/का-९. 
दि. २६.८.२०१९. 
(2) अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.१० डिसेंबर,२०२०. 


प्रस्तावना - 

अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांच्या 
सर्वागीण विकासाकरीता विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. ज्यामध्ये राज्यातील होतकरू व गरजु 
अल्पसंख्याक समुदयातील महिला व युवकांना कौडल्य प्रशिक्षण देण्याच्या अनुषंगाने दि.२६ 
ऑगस्ट,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ज्या व्दारे प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाची कार्यपध्दती व स्वरुप निश्चित करण्यात आले. त्याचदरम्यान कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाने त्याच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कौशल्य व उद्योजकता विकास 
तसेच क्षमता वृधी करण्यासाठी योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला त्या अनुषंगाने या 
विभागाने राज्यातील अल्पंसख्याक समुदायातील महिला व युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण 
देण्याच्या कार्यक्रमामध्ये सुधारणा केली. सुधारीत कार्यक्रमानुसार Hired विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचा 
कार्यक्रम कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता अंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटी मार्फत राबविण्याचा संदर्भ क्र.- येथील शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला. सदरचे धोरण व 
त्याची अंमतबजावणी करण्याबाबत संदर्भ क्र.२ येथील दि.१० डिसेंबर,२०२० च्या आवश्यक ती 
मार्गदर्शक रुपरेषा निश्चित केलेली आहे. 

या संदर्भात प्रशिक्षणाकरीता लागणारा निधी या विभागामार्फत अर्थसंकल्पित करुन तो निधी 
कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागास उपलब्ध करून दयावयाचा आहे. कौशल्य विकास व 
रोजगार व उद्योजकता विभागाने त्या अनुषंगाने सदरचे अनुदान त्याच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील महिला व युवकांना रोजगार व स्वयरोजगाराची संधी 
उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने जो धोरणात्मक निर्णय दि.१० डिसेबर,२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्णय घेतला आहे. त्याकरीता “व्यवसायावर आधारित अल्प कालावधीतील पाठयक्रमांकरीता सहायक 
अनुदान (२२३५ ए १५१ ) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता रु.६० कोटीची तरतूद 
अर्थसंकल्पाव्दारे केलेली होती. त्यापैकी १०% च्या प्रमाणात वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेले 
आहे.वित्त विभागाच्या दि.४ मे,२०२० शासन निर्णयान्वये केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.१२/का-९ 


आणखी २३% निधी म्हणजे १३.८० कोटी निधी उपलब्ध करून तो कौशल्य विकास रोजगार व 
उद्योजकता विभगास वितरीत करण्याची मान्यता देण्याबाबत नियोजन व वित्त विभागास विनंती केली 
होती. आता या विनंतीच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ३० % च्या मार्यादेत निधी 
वितरणास परवानगी दिलेली आहे.म्हणजे रु.१८ कोटी कौडल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
विभागास वितरीत करता येऊ शकतील. 


या विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१० डिसेंबर,२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्याक 
समाजातील महिला व युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण- राज्यातील अल्पसंख्याक 
लोकसमुहातील महिला व युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या मदतीने एकसूत्रिकरण 
अंतर्गत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेकरीता 
वित्त विभागामार्फत उपलब्ध झालेला निधी “व्यवसायावर आधारित अल्प कालावधीतील 
पाठक्रमाकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए १५१ ) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तिय 
वर्षाकरीता उपलब्ध झालेला ३०% च्या मर्यादेतील अनुदान रु.१८ कोटी प्रशासकीय विभाग प्रमुख 
म्हणून सचिव कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीवर (BEAMS) व्दारे वितरीत मंजूरी देण्यात येत आहे. 


कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभगाने सदरचा निधी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
सोसायटीस वितरीत करताना या विभागाच्या दि.१० डिसेंबर,२०२० च्या शासन निर्णयाचे योग्य ते 
अनुपालन होईल याची कृपया खातरजमा करावी. 


हा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
४३/२०२१/व्यय-१/११.२.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२० मधील सर्व 
परिच्छेद व सोबतच्या परिशिष्ठामधील मागदर्शक सूचनास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना विभाग प्रमुख तसेच 
नियंत्रण अधिका-यानी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका यामध्ये 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०२१८३८४००३१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Dinesh M. Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.१२/का-९ 


३) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

६) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय,कोकण भवन,नवी मुंबई 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था, कफ परेड, मुंबई 
११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

१९) कक्ष अधिकारी (का. ७ व ८), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


